सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीमधून शासनमान्य सार्वजनिक 
ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) 
वितरीत करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मराग्रं-२०२२/प्र.क्र.७६/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जूले,२०२२. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४.०४.२०२२ 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एसयुएस-२०२२/प्र.क्र.०३/विशि-२, 
दि.०५.०४.२०२२ 
३) शासन निर्णय, समक्रमांक दि.२३.०६.२०२२ व दि.२१.०७.२०२२. 
४) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. ३२/२०२२-२३/२६६४, दि.०९.०६.२०२२ व क्र.३२/२०२२-२३/५१९८, दि.२२.०७.२०२२. 
प्रस्तावना : 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदानासाठी 
मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती,१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (०३)(०१) मध्यवर्ती, जिल्हा व 
तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य ( अनिवार्य ) (२२०५ ०२९८) ३१-सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर ) या 
लेखाशिर्षातर्गत रु.१२२,५१,२५,०००/-(अक्षरी रुपये vast बावीस कोटी एक्कावण लाख पंचवीस 
हजार Had) इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, दि.०५.०४.२०२२ अन्वये तसेच 
संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, समक्रमांक दि.२३.०६.२०२२ व 
दि.२१.०७.२०२२ अन्वये सदर अर्थसंकल्पित निधीतील अनुक्रमे रु.१८,४९,१६,६९६/- 
रु.३३,७०,४१,०००/- व रु. २०, ८२,७१,२५०/- असा एकूण रु. ७३,०२,२८,९४६/- इतका निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. वित्त विभागाने अर्थसंकल्पित निधीच्या ६० % च्या मर्यादेत निधी म्हणजेच 
रु. ७३,५०,७५,०००/- वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. ग्रंथालय संचालकांच्या संदर्भाधिन 
दि.२२.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रास अनुसरुन अर्थसंकल्पित निधीच्या ६० % च्या मर्यादेत अवितरीत 
असलेला रु. ४८,४६,०५४/-( अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस लाख सेहचाळीस हजार चौपन्न फ़क्त ) इतका 
निधी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सन २०२२-२३ मध्ये पहिल्या हप्त्याचे परिरक्षण अनुदान अदा 
करण्यासाठी ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना वितरीत करून 
खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदानासाठी 
अर्थसंकल्पित निधीच्या ६० % च्या मर्यादेत अवितरीत असलेला रु. ४८,४६,०५४/-( अक्षरी रुपये 
अठ्ठेचाळीस लाख सेहचाळीस हजार चौपन्न फ़क्त ) इतका निधी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे 
सन २०२२-२३ मध्ये पहिल्या हप्त्याचे परिरक्षण अनुदान अदा करण्यासाठी ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना वितरीत करून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२२/प्र.क्र.9७६/साशि-५, 


यानुषंगाने संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी / कार्यालय प्रमुखांना “आहंरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना ३१- सहायक अनुदाने ( वेतनेतर ) या 
उद्दिष्टाखालील देयकावर “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे अधिकार देखील प्रदान 
करण्यात येत आहेत. 


२. सदर खर्च मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती,१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (०३) 
मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य, (०३) (०१) मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना 
सहाय्य (अनिवार्य) (२२०५ ०२९८) ३१-सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर ) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२- 
२३ मध्ये अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी वितरीत केलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. अनुदानाच्या रक्कमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी विहित मुदतीत 
सादर करणे आवश्यक राहील. 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ मधील 


अटींची पुर्तता करण्यात आली असून सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
७०७/२०२२/ व्यय-५, दि.०५.०७.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०७२६१२२४४७०००८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
ANIL VITHALRAO Bsc याया य 


2.5.4.20=72cb8a88eb62e9fce4658097f35855 1a97efd88300730957d6401F 
777901 Sbcf, 


pseudonym=06CCFF3ECBOB3FFBABS5D9A0981C8214C023AFF2, 
SAWA R F ialNumber=1C7875BFBCCDB94828A5028954F06ED28EC75FD43053DB 

3AE8254FASASD14A57, cn=ANIL VITHALRAO SAWARE 

Di 


2022.07.26 12:28:32 +05'30' 


(अनिल वि. सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ,मंत्रालय,मुंबई 

७. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

८. महालेखापाल -१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई 

१२.सर्व सहायक ग्रंथालय संचालक/ जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी/ग्रंथपाल 
(ग्रंथालय संचालनाळलयामार्फ़त) 

१३. कक्ष अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१४. निवडनस्ती ( साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


